पुणे हहर आयुक्तालयांतर्गत सीसीटीव्ही फेज-२ 
DPR-RFP ला मान्यता देणे व रु.४३८.२२ कोटी 
च्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ३६२३/प्र.क्र.५०/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२४. 


१. शासन निर्णय,गृह विभाग क्र. आयएसएस-१००९/प्र.क्र.३१३/विशा-४,दि.२७ जुले,२०११. 

२. पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र. प्रशा-६/सीसीटीव्ही कॅमेरा/9८४२/२०१२, दि.७.८.२०१२. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9१/विजशा-४, दि.१४.१०.२०१३ 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि. 
९.१०.२०२३ व दि.८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग क्र. मातंसं-१७१६- 
३६१५/प्र.क्र.२८६/३९, दि.९.८.२०१६, दि.२०.३.२०१८, दि.९.५.२०१९, दि.५.१०.२०२३ 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२३ दि.१२.४.२०२३. 

७. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०/२४/कोषा.प्रशा-५,दि.१४.२.२०२४ 

८. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र जाक.क्र. प्रलि-३/पशा-६/सीसीटीव्ही प्रकल्प फेज-२ 
>/अनुदान/१८१, दि.३०.१.२०२४ 

९. गृह विभागाचे समक्रमांकाचे पत्र दि.१५.२.२०२४ चे पत्र. 

१०.अपर पोलीस महासंचालक, (नि. व स.) यांचे पत्र क्र. पोमसं /१७/पुणे शहर 
सीसीटीव्ही/३५/२०२१,दि.७.२.२०२४ व दि.२१/२/२०२४ 


प्रस्तावना : 


पुणे येथे दि.१.८.२०१२ रोजी झालेल्या बॉम्ब स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहराच्या सुरक्षेच्या 
दृष्टीने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे गरजेचे होते. त्यानुषंगाने आव्यक निविदा प्रक्रीया गृह विभाग, शासन 
निर्णय दि.२७.७.२०११ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीने पार पाडली असून अंतिम निविदा काराची निवड केली. पोळीस आयुक्त, 
पुणे शहर यांचे अधिनस्त पुणे व पिंपरी -चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प राबविण्याबाबत मे. अलाईड 
डिजीटल सर्व्हीसेस लि. कंपनीला दि. १७.९.२०१३ रोजी इरादापत्र (Letter of intent) देण्यात आले होते. 
गृह विभाग, शासन निर्णय दि. १४.१०.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रकल्पास व त्यासाठी 
येणाऱ्या रु. २२५ कोटी इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पुणे व 
पिंपरी-चिंचवड ater सीसीटीव्ही प्रकल्प दि.२७.१०.२०१५ रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ३६२३/प्र.क्र.५०/पोल-३ 


२. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत सद्य:स्थितीत कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणेचे Upgradation 
करुन त्यानुषंगाने प्रस्तुत यंत्रणेकरिता प्रकल्प राबविण्यासाठी सीसीटीव्ही प्रकल्प फेज-२ DPR-RFP 
मसुदा तयार करुन अंदाजे अपेक्षित खर्च रक्‍कम रु.४३८.२२ कोटी इतक्या LEH प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव दि.९.१०.२०२३ रोजीच्या उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर 
केला होता. यावर अ.मु.स. (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.९.१०.२०२३ रोजीच्या उच्चस्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. 


३. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दि.७/२/२०२४ च्या पत्रान्वये, पुणे हहर पोलीस 
आयुक्‍्तालयांतर्गत सद्य:स्थितीत कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणेचे Upgradation प्रस्तावित असल्याने 
प्रस्तुत यंत्रणेकरिता सीसीटीव्ही प्रकल्प फेज-२ DPR-RFP मसुदा तयार करुन अंदाजे अपेक्षित खर्च 
रक्‍कम रु.४३८.२२ कोटी इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत कळविले. 


४. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत सद्य:स्थितीत कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणेचे Upgradation 
करुन त्यानुषंगाने प्रस्तुत यंत्रणेकरिता पुणे हहर पोळीस आयुक्‍तालयांतर्गत सीसीटीव्ही प्रकल्प फेज-२ 
DPR/RFP ला मान्यता देणे तसेच रक्‍कम रु.४३८.२२ कोटीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या 
प्रस्तावास दि.९.१०.२०२३ रोजीच्या उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीने मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


पुणे हहर पोलीस आयुक्‍तालयांतर्गत सद्य:स्थितीत कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणेचे Upgradation 
करुन त्यानुषंगाने प्रस्तुत यंत्रणेकरिता पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्प फेज-२ DPR-RFP मसुद्याला 
दि.९.१०.२०२३ रोजीच्या उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुणे हहर 
पोलीस आयुक्‍तालयांतर्गत सद्य:स्थितीत कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणेचे Upgradation करुन त्यानुषंगाने 
प्रस्तुत यंत्रणेकरिता पुणे हाहर पोलीस आयुक्‍तालयांतर्गत सीसीटीव्ही प्रकल्प फेज-२ DPR-RFP ला 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच रक्‍कम रु.४३८.२२ कोटीच्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. पुणे sex परिक्षेत्रांतर्गत कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणेचे अद्ययावतीकरण 
प्रस्तावित असल्याने त्याकरिता सीसीटीव्ही फेज-२ बाबत, वित्त विभागाच्या परिपत्रक दि.१४/२/२०२४ 
मध्ये नमूद प्रशासकीय मान्यता देण्यासंबंधी निर्बंधातून सदर प्रकरणी शिथीलता देण्यात येत आहे. 
तथापि कार्यारंभ आदेशा पुढील आर्थिक वर्षात देण्यात येतील या अटीवर सहमती देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५-पोळलीस यावरील भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, 
(००) (०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (अनिवार्य (४०५५ ०२२३) - ५२, यंत्रसामग्री व 
साधनसामग्री” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७ अ, 
नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ३६२३/प्र.क्र.५०/पोल-३ 


शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२/२०२४ को.प्र.५, 
दि.२३/२/२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या WWW.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२६१४५११९०४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb4 
6cd241a604d42bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GAIKWAD Seek 
(कैलास गायकडवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 
९. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र ८, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका. 
१४. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका. 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१६. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई 
१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


